ज्येष्ठता सूची 
वरिष्ठ सहायक संचालक(माहिती)/जिल्हा माहिती 
अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / जनसंपर्क 
अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची  दि.१.१.२०१७ स्थित तात्पुरती 
ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९८/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २५ जानेवारी, २०१९ 


वाचा - 


9) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/का.१२, 
दि.२१.१०.२०११ 


२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मावज २०१६/प्र.क्र.9८/३४-अ, 
दि. २८.११.२०१६ 
शासन परिपत्रक :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातीळ वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/जिल्हा 
माहिती अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१६ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे. 


२. संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर संवर्गात दि. १.१.२०१६ ते 
दि. ३१.१२.२०१६ या कालावधीत नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍त 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करुन दि. १.१.२०१७ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात 
आली असून सदर ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


३. वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/ जिल्हा माहिती अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / 
जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सदरहू ज्येष्ठतासूची दि.१.१.२०१७ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची असल्याने दि.३१.१२.२०१६ पर्यंत सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत 
झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सदर सेवा ज्येष्ठतायादीतून वगळण्यात आली आहेत. 


४. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व 
संबंधितांच्या Pear आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखात 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९८/३४-अ 


ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत 
संबंधितांचे आक्षेप दि. १०.०२.२०१९ पर्यंत मागवून घेऊन ते महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून 
महासंचालनालयाच्या अभिप्रायांसह दि. २०.०२.२०१९ पर्यंत शासनास पाठवावेत. सदर दिनांकानंतर 
शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अज्ञा सूचना संबंधितांना द्याव्यात. 
दि. २०.०२.२०१९ पर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा काहीही आक्षेप नाही 
असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


५. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व या 
सवंर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत 
कळवावे. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१२५१२४०५२२४०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 


Ra mM ki Sa al Administration Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf1 54f99ecOb0d9e61320 


N ara ya nrao M usa | €8 962067821 51026da6875a¢, cn=Ramkisan Narayanrao 


Musale 
Date: 2019.01.25 12:51:15 +05'30' 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

३. संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९८/३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/जिल्हा माहिती अधिकारी/वरिष्ठ उपसंपादक/जनसंपर्क अधिकारी, 


गट-अ (कनिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१७ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची 


ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्म तारीख नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक (सरळसेवा/पदोन्नती) | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
दिनांक 
१ २ ३ ४ 4 & 9 ८ ९ 
१ डॉ. ग.व. मुळे खुला १३.११.१९६८ २.२.१९९५ सरळसेवा २.२.१९९५ ३०.११.२०२६ | उपसंचालक (AT) 
तदर्थ पदोन्नती 
२ श्री. गो. शं. अहंकारी खुला १२.१.१९७१ १५.२.१९९५ सरळसेवा १५.२.१९९५ ३१.१.२०२९ | उपसंचालक (मा) 
तदर्थ पदोन्नती 
३ श्री.अ. ला. आलुरकर वि.मा.प्र. ११.१.१९७० १५.५.१९९५ सरळसेवा १५.५.१९९५ ३१.१.२०२८ | सा. प्र. वि., शा. नि. दि. 
३०/६/२००४ मधाल 
तरतूदीनुसार नियुक्तीचा 
दिनांक निश्चित 
करण्यात आला आहे. 
४ श्री. अ. ज. अष्टपुत्रे खुला ५.१२.१९६७ ३.९.१९९८ सरळसेवा ३.९.१९९८ ३१.१२.२०२५ |. = 
षु डॉ. श्रीमती सु. म. मुळे खुला १७.५.१९६७ १०.९.१९९८ सरळसेवा १०.९.१९९८ ३१.५.२०२५ a 
& श्री. प्र. अ. दैठणकर खुला २३.२.१९७० १.६.१९९९ सरळसेवा १.६.१९९९ २८.२.२०२८ 1. | 
७ श्री. रा. ए. सरग भ.ज. (क) २३.५.१९६७ ५.६.१९९९ सरळसेवा ५.६.१९९९ ३१.५.२०२५ aa 
८ श्री. मो. फु. राठोड वि.जा.(आ) ४.५.१९६२ ५.६.१९११ सरळसेवा ५.६.१९११ ३१.५.२०२० | उपसंचालक (AT) 
तदर्थ पदोन्नती 
९ श्री. ज्ञा. ना. इगवे भ.ज.(बो २२.४.१९६६ २४.६.२००३ सरळसेवा २४.६.२००३ ३०.४.२०२४ i. = | 
१० डॉ. सं. शि. खराट इ.मा.व. ५.१.१९६५ १.४.२००४ पदोन्नती १.४.२००४ ३१.१.२०२३ L = | 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९८/३४-अ 


११ | al. पु. द. पाटोदकर खुला १९.६.१९६६ । १२.१२.२००५ पदोन्नती 92.92.2004 । ३०.६.२०२४ Looe 
१२ श्री. य. कि. भंडारे अ.जा. १६.८.१९६४ | १२.१२.२००५ पदोन्नती १२.१२.२००५ ३१.८.२०२२ | उपसंचालक (मा. 
तदर्थ पदोन्नती 
१३ श्री. शां. खं .बावस्कर (अपंग) अ.जा. १.१.१९६२ ५.६.२००७ पदोन्नती ५.६.२००७ ३१.१२.२०२० विडिओ 
१४ | at. Ra. गिते भ.ज.(ड) २०.४.१९६७ ७.१.२००८ पदोन्नती ७.१.२००८ ३०.४.२०२५ निळ आग 
१५  श्री.र. च. जोशी खुला ८.८.१९६१ १७.१.२००८ पदोन्नती १७.१.२००८ ३१.८.२०१९ Ln द. | 
१६  । श्री. हेमराज काशिनाथ बागुल इ.मा.व. ५.६.१९७३ ३.७.२००८ सरळसेवा ३.७.२००८ ३०.६.२०३१ | संचालक संवर्गात 
सरळसेवेन नियुक्‍ती 
झाली आहे. 
१७  । श्री. देवेद्र लक्ष्मण पाटील इ.मा.व. २७.१२.१९७६ । ७.१.२००८ सरळसेवा ७.१.२००८ ३१.१२.२०३४ Pos | 
१८ | श्रीमती मीनल श. जोगळेकर खुला १६.४.१९७४ ७.१.२००८ सरळसेवा ७.१.२००८ ३०.४.२०३२ =a 
१९ | श्री.किशोर AT गांगुड॑ अ.जा. १४.६.१९७८ ७.१.२००८ सरळसेवा ७.१.२००८ ३०.६.२०३६ 1. अ. 
२० _ | श्री. प्रविण कृष्णराव टाके इ.मा.व. १०.४.१९७३ ७.१.२००८ सरळसेवा ७.१.२००८ ३०.४.२०३१ [aoe 
२१ | श्रीमती किती प्रकाडराव मोहरील खुला ८.५.१९७४ ७.१.२००८ सरळसेवा ७.१.२००८ ३१.५.२०३२ Ee "| 
२२ | श्रीमती वर्षा संतोष आंधळे खुला १०.७७.१९८० ७.१.२००८ सरळसेवा ७.१.२००८ ३१.७.२०३८ विकि 
२३ श्री. किरण GATS मोघे खुला ५.८.१९७१ २३.१.२००९ सरळसेवा २३.१.२००९ ३१.८.२०२९ oe 1 
२४ | श्री. प्रे. जी. गडेकर इ.मा.व. १९.६.१९६१ । २०.३.२००९ सरळसेवा २०.३.२००९ ३०.६.२०१९ aie 
२५ | श्रीमती अर्चना प्रकाश शंभरकर अ.जा. २०.१२.१९७३ । ३१.८.२००९ सरळसेवा ३१.८.२००९ | ३१.१२.२०३१ [| 
२६ | श्री. संजयसं. देशमुख खुला १३.९.१९७० | 99.90.2090 पदोन्नती ११.१०.२०१० | ३०.९.२०२८ fe 
२७ श्री. र. ल. राजपूत वि.जा. (ओ २६.२.१९७६ २८.३.२०१२ पदोन्नती २८.३.२०१२ २८.२.२०३४ Loe | 
२८ _ श्री. र. पां. राऊत खुला १०.२.१९७४ । १७.७.२०१२ सरळसेवा १७.७.२०१२ २९.२.२०३२ Loe 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९८/३४-अ 


२९ श्रीमती म. प्र. सावळे खुला २०.७.१९७७ २८.३.२०१२ सरळसेवा २८.३.२०१२ ३१.७.२०३५ 

30 श्री. अ. प. सुर्यवंशी अ.ज. २१.१.१९७८ २८.३.२०१२ सरळसेवा २८.३.२०१२ ३१.१.२०३६ 

३१ «| U.S. मोरे इ.मा.व. १.६.१९७५ १३.६.२०१३ पदोन्नती १३.६.२०१३ ३१.५-२०३३ 

३२ श्री. म. शि. सानप भ.ज.(ड) २८.३.१९७६ । १३.६.२०१३ पदोन्नती १३.६.२०१३ ३१.३.२०३४ 

33 श्री. यु. वि. पाटील खुला २०.६.१९७२ १३.६.२०१३ पदोन्नती १३.६.२०१३ ३०.६.२०३० 

३४ | श्री. अ. ज. जाधव इ.मा.व. २५.८.१९७३ १३.६.२०१३ पदोन्नती १३.६.२०१३ ३१.८-२०३१ 

३५ | श्री. सु. अ. सोनटक्के भ.ज.(क) ३.६.१९८० १३.६.२०१३ पदीन्नती १३.६-२०१३ २०.६-२०३८ 

3६ श्रीमती मनिषा मोहनराव पिंगळे खुला १४.६.१९८० २७.७.२०१४ पदोन्नती २७.७.२०१४ ३०.६.२०२३८ 

३७ = | श्री. विवेक हंसदास खडसे (अपंग) अ.जा. २०.३.१९७३ । २७.७.२०१४ पदोन्नती २७.७.२०१४ ३१.३.२०३१ 

३८ | श्रीमती वर्षा बाबासाहेब पाटोळे अ.जा. १७.६.१९७८ । २७.७.२०१४ पदोन्नती २७.७.२०१४ ३०.६.२०३६ 

३९ _ श्री.रा. वि. देठे अ.जा ७.६.१९५९ २७.७.२०१४ पदोन्नती २७.७.२०१४ ३०.६.२०१७ 

४० | at. मि. म. बांदिवडेकर इमाव २९.७.१९६१ । १३.७.२०१५ पदोन्नती 93.9.2094 ३१.७.२०१९ 
अ.ज. - अनुसूचित जमाती 
खुला - सर्वसाधारण 
इमाव - इतर मागासवर्ग 
विमाप्र - विशेष मागास प्रवर्ग 
भ.ज(ड) - भटक्या जमाती 
अ.जा - अनुसूचित 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


